ठाणे शहर हद्दीतील ठाणेनगर पो.स्टे. मध्ये 
गु.र.नं. ३०५६/२०१६ या गुन्ह्याच्या 
संदर्भातील मा. उच्च न्यायालय व मा.सत्र 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विहोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री.शिशिर हिरे यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र.९८/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०१७ 


संदर्भ :- १) शासनपत्र विधि व न्याय विभाग,क्र.१२५२/४९/क्रिमी.जन./१७/अे, 
दिनांक २९.०४.२०१७ 
२) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१७/यु.ओ.आर.२०/ 
डी-१४, दिनांक २४ मे, २०१७ 
शासन निर्णय : - 
ठाणे शहर हद्दीतील ठाणेनगर पो.स्टे. मध्ये गु.र.नं. ३०५६/२०१६ या गुन्ह्याच्या 
संदर्भातील मा. उच्च न्यायालय व मा.सत्र न्यायालय येथे न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.शिशिर हिरे यांची विधी व न्याय 
विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २९.०४.२०१७ चे पत्र व दिनांक २४ मे, २०१७ च्या 
अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, 
प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.शिशिर हिरे यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायीक फी अदा करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) प्रतीदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू. १०,०००/- (रूपये दहा हजार फक्त) 
ब) प्रत्यक्षात केलेला प्रवास व निवास खर्च. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, san अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी 
अँड.श्री.शिशिर हिरे यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी व अन्य कोणतेही फी वा भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र.९८/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लळेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 
४. Brame निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७७/१७/व्यय-७, दिनांक 
१६.०६.२०१७ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर sane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९०८१२४९४१७४२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by H Alimiya Mukadam 


=H 


nment Of Maharash 
H Uu Ssel a Al | mM lya 2.5.4.20=6ec81 a 02798137' Bite 2 dfbd8b4 


0c5378f934679289bc26def, 


serial INumber=d1391c61487 1bb6e825b5f9341bd3ae559 
Uu a a mM bf68b1b3e47c8c1d8d13329cdb465, 
iya Mukadam 


li 
Date: 2017.09.08 12:39:03 +05'30' 


(हुसेन अ.मुकादम) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस आयुक्त, ठाणे. 
२. महाळेखापाल१- (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. अँड. श्री. शिशिर हिरे (पोळीस आयुक्‍त, ठाणे यांच्या कार्यालयामार्फत) 
६. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


